डॉ.बाळासाहेबे सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत संशोधन विषयक 
प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता व निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कोकृवि ११२३/प्र.क्र.२४/७-ओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१/०३/२०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, अर्थसंकल्पीय भाषण सन २०२२-२३. 
२) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे डॉबासाकोकृवि/संशो-३/ 
२१८/२०२२, दि.३१.०१.२०२३ 
3) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे क्र.जा.क्र.मकृप/संशोधन/प्र.क्र.२२७/ 
मुख्यमंत्री निधी/३३५/२०२३, दि.०२.०२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मा.उपमुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (वित्त) यांनी 
“वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरिता प्रत्येकी रु.५०.०० कोटी रुपयांचा विशेष अनुदान / 
निधी उपलब्ध करण्यात येईल” अशी घोषणा केली होती. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरीता डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांना कार्यक्रमावरील खर्चातर्गतच्या 
ळेखाशिर्षाखाळील ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीखाली रु.२८.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
केला असून त्यापैकी रु. २५.०० कोटी इतका निधी संशोधनाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
यासंदर्भात राज्यातील कृषि विद्यापीठांना संशोधन विषयक प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले 
होते. त्यानुसार डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली या कृषि विद्यापीठाचे संशोधनविषयक 
एकूण रु.२५००.०० लक्ष रकमेचे प्रस्ताव महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्यामार्फत शासनास 
प्राप्त झालेले आहेत. त्यासअनुसरुन संशोधनासाठीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याची व सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात संशोधनाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील कृषि विद्यापीठातील संशोधन विषयक कार्याला गती मिळावी याकरीता डॉ.बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली या कृषि विद्यापीठाच्या एकूण १३ संशोधन विषयक प्रस्तावांच्या 
रु.२५००.०० लक्ष रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि ११२३/प्र.क्र.२४/७-ओ 


अ. प्रकल्प प्रकल्पाचे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्रकल्प प्रकल्प 
क्र ठिकाण राबविणारी संस्था | किंमत 
(रुपये 
लाखात) 
| . | भात जातींची | प्रादेशिक कृषि | १ Ws जनरेशन अंडव्हान्समेट (आरजीए) | डा.बाळासाहेब ४४१.०० 
जलद पैदास व | संशोधन केंद्र, | तंत्राद्वारे वेगवान प्रजननद्वारे भात जातीच्या | सावंत कोकण 
वाणांच्या कर्जत. विकासाचा कालावधी कमी करणे. कृषि विद्यापीठ, 
चाचण्यांबाबत २) मार्कर असिस्टेड सिलेक्ठान (MAS) द्वारे | दापोली 
संशोधन. लक्षित वैशिष्ट्यांसाठी विविध भात वाणांच्या 
रोपांची जळद तपासणी करणे. 
3) भाताच्या वाणांच्या जलद विकासासाठी, 
अजैविक ताण सहनशील वाणांचे संशोधन 
करणे. 
२. | फळे, भाज्या, | वनक्ञास्र १. औषधी, सुगंधी वनस्पती आणि फळे पिकांच्या | डॉ.बाळासाहेब ४०२.०० 
फुले, मसाले पिके | महाविद्यालय, | फायटोकेमिकळ विष्लेषणाचे प्रमाणीकरण | सावंत कोकण 
इत्यादींचे दापोली. काढण्याची प्रक्रिया कृषि विद्यापीठ, 
वनस्पतीजन्य २. पिकांपासून चरबी, लिपिड आणि आवश्‍यक | दापोली 
(फायटो तेले काढणे, वेगळे करणे आणि शुद्ध करणे. 
केमिकल्स) 
रासायनिक 
पृथ:क्करणाद्वारे 
संशोधन करणे 
३. | हवामान बदलास | कृषि विद्या १. कृत्रिम बुध्दिमत्ता तंत्रज्ञानाद्वारे कोकणातील | डा.बाळासाहेब २५०.०० 
अनुसरुन कृत्रिम | विभाग, कृषि । विविध पिकावरती वातावरणातील बदलामुळे | सावंत कोकण 
बुध्दीमता आणि | महाविद्यालय, | होणाऱ्या अनिष्ट परिणामाबाबत संशोधन करणे. | कृषि विद्यापीठ, 
प्रगत ताण | दापोली. २. जैविक व अजैविक ताण सहन करणेकरीता | दापोली 
व्यवस्थापन यावर विविध पिकांसाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे. 
संशोधन 
४. | अचूक शेती | कृषि अर्थशास्त्र | १. अचूक शोती व्यवस्थापनाकरिता संशोधन | डॉ.बाळासाहेबे  । ७३.०० 
व्यवस्थापन विभाग कृषि करणे. सावंत कोकण 
संशोधन आणि | महाविद्यालय, | २. विद्यापीठ मुख्याळयामधील सर्व विषयातील | कृषि विद्यापीठ, 
विद्यापीठ दापोली. संशोधनासाठी पदव्युत्तर आणि आचार्य पदवी | दापोली 
मुख्यालयातील विद्यार्थ्यांना सांख्यिकी विश्लेषण सुविधा 
सर्व विषयामधील पुरविणे. 
संशोधनासाठी ३.पणन विषयक विविध बाबींचा अभ्यास, विविध 
आर्थिक, नाविण्यपुर्ण पिके व कृषि पुरक व्यवसायांच्या 
सांख्यिकी अर्थशास्त्र बाबत संशोधन. 
विश्लेषण 
प्रयोगशाळा 
सुविधा. 
५. | नव्याने स्थापन | सुपारी संशोधन | १) सुपारी जातींच्या चाचण्या व पीक सुधार, | डॉ.बाळासाहेब ३६.०० 
करण्यात केंद्र, सुपारी आधारीत पिक पध्दती, एकात्मिक | सावंत कोकण 
आलेल्या दिवेआगार, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि ११२३/प्र.क्र.२४/७-ओ 


दिवेआगार, ता.श्रीवर्धन, व्यवस्थापन तंत्र, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व | कृषि विद्यापीठ, 
जि.रायगड येथे | जि.रायगड मुल्यवर्धन तंत्र विकसित करणे. दापोली 
सुपारी, मसाले, २) विविध फळे, भाजीपाला, मसाला पिके या 
औषधी पिके, फळ पिकांवर संशोधन करणे. 
पिके यावर 
संशोधन. 
नव्याने स्थापन | खार जमीन १. कोकण किनारपट्टी भागातील शोतकऱ्यांना | डॉ.बाळासाहेब ३०६.०० 
झालेल्या गिरणे, | संशोधन केंद्र, | मीठ सहिष्णू तांदळाच्या बियाण्यांचा मुबळक | सावंत कोकण 
जि.रायगड येथे | गिरणे, पुरवठा, क्षारयुक्त जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन | कृषि विद्यापीठ, 
क्षारयुक्त जमिन | जि.रायगडः करून भात लागवड क्षेत्र व उत्पादकता | दापोली 
सुधारणा, भात वाढविणे. 
बिजोत्पादन आणि २. एकात्मिक शोती प्रणालीद्वारे सामाजिक- 
एकात्मिक शोती आर्थिक स्थितीच्या उन्नतीसाठी नैसर्गिक 
पध्दती संशोधन. संसाधनांचा वापर करणे, मत्स्य Hey 
विकास कार्यक्रम. 
३. विद्यापीठांतर्गत सर्व संशोधन केंद्रांचे माती 
परिक्षण (Soil Profile) करणे. 
नव्याने स्थापन | ऊस संशोधन | १. अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची निवड, | डॉ.बाळासाहेब ८९.०० 
करण्यात केंद्र, नापणे, आंतरपिके, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान प्रक्रिया । सावंत कोकण 
आलेल्या संशोधन | जि.सिंधुदूर्ग.  । संशोधन करणे. कृषि विद्यापीठ, 
केंद्र नापणे, २. पूर्वमशागत, लागवड पध्दती, आंतरमशागत, | दापोली 
जि.सिंधुदूर्ग येथे पाणी, खोडवा, एकात्मिक अन्नद्रव्य, तण व 
ऊस पिकावर एकात्मिक किड - रोग व्यवस्थापन संशोधन 
संशोधन करणे. करणे 
प्रगत जैवतंत्रज्ञान | जैवतंत्रज्ञान १. आंबा, काजू, कोकम, कंदपिके आणि औषधी | डा.बाळासाहेब १००.०० 
संशोधन कक्ष, कृषि वनस्पतींचे इन-व्हिट्रो पुनरुत्पादन तंत्र आणि | सावंत कोकण 
महाविद्यालय, । त्याचे व्यावसायिक उत्पादन यांचे मानकीकरण. | कृषि विद्यापीठ, 
दापोली. २. मार्करच्या सहाय्याने निवड आणि जनुक | दापोली 
संपादन करून जैविक आणि अजैविक 
ताणांसाठी भाताच्या वाणांचा विकास. 
३. व्यावसायिक शोषणापासून संरक्षण 
करण्यासाठी विकसित केलेल्या तांदूळ 
(ओरिझासॅटिवा जाती आणि संकरांचे 
बारकोडिंग. 
४. जेवतंत्रज्ञानाच्या तंत्रज्ञानाद्वारे तृणधान्ये 
आणि कडधान्यांमधील वाणांचा विकास आणि 
व्यापारीकरण. 
५. केळीच्या टिऱ्यूकल्वर रोपटीचे व्यावसायिक 
उत्पादन. ७-९, लाल केळी आणि सफेद वेलची 
आणि टिर्यूकल्वर मध्ये उद्योजकतेचा विकास. 
मध्यवर्ती उपकरण | कृषि १) कोकणातील विविध प्रकारच्या मृदांमधील | डा.बाळासाहेब १००.०० 
कक्षाचे रसायनशास्त्र व | मुख्य व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मुल्यांकन करणे सावंत कोकण 
मृदशास्त्र 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि ११२३/प्र.क्र.२४/७-ओ 


बळकटीकरण विभाग, कृषि २) विविध विषयातील पदव्युतर व आचार्य पदवी | कृषि विद्यापीठ, 
करणे. महाविद्यालय, | विद्यार्थ्यासाठी त्यांच्या संशोधनाच्या कामासाठी | दापोली 
दापोली, मध्यवर्ती उपकरण कक्ष सुविधा. 

जि.रत्नागिरी. | 3) राज्याच्या कृषी विभागाकडून तसेच 
संस्थाकडून प्राप्त झालेल्या माती नमुन्याचे 
पृथ्यःकरण करणे. अन्नद्रव्यांचे महत्व याबाबत 


शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणे. 

॥। . | विद्यापीठाच्या १९ | संशोधन १. विद्यापीठांतर्गत १९ संशोधन केंद्रातील | डॉ.बाळासाहेब ६००.०० 
संशोधन केंद्रावर | संचालनालय, । केंद्रनिहाय प्राथमिकतेनुसार संशोधनासाठी | सावंत कोकण 
अत्यावश्‍यक डॉ.बाळासाहेब | अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपकरणे यंत्रसामुग्रीचे । कृषि विद्यापीठ, 
संशोधन सुविधांचा | सावंत कोकण | बळकटीकरण करणे. दापोली 
विकास करणे. कृषि विद्यापीठ, 

दापोली. 

| . | बीज तंत्रज्ञान | बियाणे विभाग, | १ परवडणाऱ्या किमतीत acter बियाणांचा | डॉ.बाळासाहेब ३५.०० 
केंद्रांतर्गत संशोधन वेळेवर पुरवठा करण्यासाठी अचूक आणि जलद | सावंत कोकण 
संशोधन सुविधांचे | संचालनालय, | बियाणे चाचणी. कृषि विद्यापीठ, 
आधुनिकीकरण. | डॉ.बाळासाहेब | 2) बियाणे तंत्रज्ञान संशोधनाद्वारे बियाणे | दापोली 

सावंत कोकण ।' प्रक्रिया, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवण आणि 
कृषि विद्यापीठ, | चाचणीसाठी प्रमाणित कार्य पध्दती प्रमाणित 
दापोली. करून बियाण्याची गुणवत्ता वाढवणे. 
३ पदव्युत्तर विदयार्थ्यांच्या बियाणे 
तंत्रज्ञानावरील संशोधन, बियाणे नमुन्यांचे 
विश्लेषण व महसूल निर्मिती करणे. 

१२. | वन बिज संशोधन | Gaara १. विविध वन प्रजातींच्या बियाण्याच्या गुणवत्तेचे | डॉ.बाळासाहेब ६८.०० 
चाचणी व | महाविद्यालय, | मूल्यांकन करणे. सावंत कोकण 
प्रमाणीकरण. दापोली, २. बियाणे प्रमाण प्रयोगशाळा स्थापन करणे. । कृषि विद्यापीठ, 


जि.रत्नागिरी. | ३. संकटात सापडलेल्या आणि व्यावसायिक | दापोली 
औषधी वनस्पतींचे बीज संचय स्थापित करणे. 


एकूण २५००.०० 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली कृषि या 
कृषि विद्यापीठास संशोधनाकरीता एकूण रुपये ६९०.०० लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी नव्वद लाख) एवढे 
अनुदान वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानाखाली खालील 
लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी-३ 
०१ पीक संवर्धन 
१२० इतर संस्थाना सहाय्य 
(००)(०७) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), लेखाशिर्ष (२४१५ ००८१) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि ११२३/प्र.क्र.२४/७-अ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३३१२३१४१५३२०१ असा आहे. हा 
sear डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, UMESH NARAYAN =: 
CHANDIWADE 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
६. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली . 
७. संशोधन संचालक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली . 
८. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली . 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, दापोली . 
१०. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
११. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२. जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, रत्नागिरी . 
१३. वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - 2H, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


०८ 40 A -0 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


